महाराष्ट्र शासन 
क्र.विभाचौ १६१८/प्र.क्र. ४२/११-अ 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :- १७ सप्टेंबर, २०१८ 
प्रति, 
सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
आस्थापना शाखा 


विषय :- विभागीय चौकशी 
गट-अ व गट-ब संवर्गातील अधिकारी यांची विभागीय चौकशी 
करण्यासाठी कंत्राटी तत्वावर नियुक्तीसाठी इच्छुक सेवानिवृत्त 
चौकशी अधिकाऱ्यांची एकत्रित सामायिक यादी (पॅनल) 


संदर्भ 9) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.-सीडीआर-११८७/५८१/४५/ 

अकरा, दिनांक २९ डिसेंबर, १९८८ 

२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.-एसपीओ-२८०४/प्र.क्र.११/ 
२००४/११-अ दिनांक २६ मे, २००६. 

३) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक-एसपीओ-२८०७/ 
प्र.क्र.२१/०७/११-अ, दिनांक २८ ऑक्टोबर, २००९ 

४ शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक-वशिअ १३१७/प्र.क्र.५१ 
/११, दिनांक २१ जुले, २०१७ 

५) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक-विचौअ १६१८/प्र.क्र.१२/ 
११-अ, दिनांक २१ मे, २०१८ 


संदर्भ क्रमांक ५ येथील शासन पत्रका नुसार सध्या अस्तित्वात असलेल्या गट “अ” (ग्रेड पे रु.9६०० पेक्षा 
कमी) व गट “ब” मधील राजपत्रित अधिकारी यांच्या विरुध्द विभागीय चौकशी करण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या 
यंत्रणेत व कार्यपध्दतीत आता सुधारणा करण्यात आली असून त्यास अनुसरुन गट “अ” (ग्रेड पे रु.9६०० पेक्षा कमी) 
व “ब” मधील राजपत्रित अधिकारी यांच्या विरुध्दच्या विभागीय चौकशी प्रकरणी कंत्राटी चौकशी अधिकाऱ्यांचे पॅनल 
तयार करुन गट-अ व गट-ब मधील राजपत्रित अधिकारी यांच्या विभागीय चौकशी प्रकरणी नव्याने उद्भवणाऱ्या 
विभागीय चौकशीच्या प्रकरणांसह, म.ना.से. (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ च्या नियम ७ (१) क अनुसार प्रादेशिक 
विभागीय चौकशी अधिकारी यांच्याकडे सोपविण्यात येत असलेली विभागीय चौकशीची तातडीची असलेली प्रकरणे 
पॅनेल मधील कंत्राटी चौकशी अधिकारी यांचेकडे सोपविण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार गट-अ व गट- 
ब कर्मचा-यांच्या विभागीय चौकशी कंत्राटी तत्वावर नियुक्तीसाठी सेवानिवृत्त कंत्राटी चौकशी अधिका-यांची 
सामायिक यादी (पॅनल) प्रसिध्द करण्यांत येत आहे. 
२. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी व त्यांच्या आधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयांनी गट-अ व गट-ब 
च्या राजपत्रित अधिकाऱ्याच्या विभागीय चौकशा, शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, दिनांक २९ डिसेंबर, 
१९८८, दिनांक २६ मे, २००६, दिनांक २८ ऑक्टोबर, २००९, दि. २१ जुले, २०१७ आणि दिनांक २१ मे, २०१८ अन्वये 


शासन पत्र क्रमांकः विभाचौ १६१८/प्र.क्र. ४२/११-अ 


विहित केल्यानुसार आणि सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक-विचौअ १६१८/प्र.क्र.१२/११-अ, दिनांक २१ मे, २०१८ 

मधील परिच्छेद २ मध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीनुसार नियुक्‍ती करावी. तसेच नियुक्‍त केलेल्या कंत्राटी चौकशी 
अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कामकाजात कसूर केली किंवा कसे यावर संबंधित शिस्तभंगविषयक प्राधिकारी यांनी लक्ष 

ठेवावे. त्यांच्या कामात कसूर आढळल्यास, त्याबाबतच्या समर्थनीय कारणांसह शिस्तभंगविषयक प्राधिकारी यांनी 
सामान्य प्रशासन विभागास अहवाल सादर करावा. या प्रकरणी चौकशी अधिकारी म्हणून कार्य बजावतांना ते दोषी 

आढळल्यास कोणतेही कारण / नोटीस न देता संबंधित कंत्राटी चौकशी अधिकारी यांचे नाव यादीतून वगळण्यात 

येईल. 

३. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना कळविण्यात येते की, सेवानिवृत्त चौकशी अधिकारी यांनी अंतिम 
चौकशी अहवाल सादर केल्यानंतर त्यांचे मानधन त्वरेने अदा करण्यात यावे. सदर यादीतील ज्या कंत्राटी चौकशी 
अधिकाऱ्यांची वय वर्षे ७० पूर्ण झाळी आहेत व जे अधिकारी यापुढे चौकशी अधिकारी म्हणून काम करण्यास इच्छुक 
आहेत अथवा ज्या कंत्राटी चौकशी अधिका-यांचे वय नजीकच्या काळात ७० वर्षे पूर्ण होणार आहेत, त्यांना या शासन 
पत्राच्या दिनांकापासून २ (दोन) वर्षाकरिता पुढे मुदतवाढ देण्यात येत आहे. या आदेशान्वये नियुक्त सर्व कंत्राटी 
चौकशी अधिकारी यांना सूचित करण्यात येते की, त्यांनी त्यांच्या कामकाजाचे तिमाही अहवाल (मार्च, जून, सप्टेंबर, 
डिसेंबर अखेर) पुढील महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास सादर करावेत. 

४. सदर सेवानिवृत्त कंत्राटी चौकशी अधिकारी यांची एकत्रित सामायिक यादी (पॅनल) महाराष्ट्र शासनाच्या 
www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०१८०९१७१४५४२६३६०७ असा आहे. हे शासन पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Suunil Kantilal Randive 


. 
S 1 u n | | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=General Administration Department, 
ही postalCode=400032, st=Maharashtra, 
अ 2.5.4.20=b6 1fb96330da2729ae7 6fa203c77f39 
सह पत्र :- विवरण पत्र-अ Kantilal a ली 
serialNumber=0922363936344582d0263e2a7 
ण 025d39ebb7ae9c4c8896021651ac85 1 b0e2bdf 
Ra n d | ve 5, cn=Suunil Kantilal Randive 
Date: 2018.09.17 15:01:45 +05'30' 
(सुनिल रणदिवे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत : माहितीसाठी सादर- 
१. सर्व विभागीय आयुक्त, 
२. सर्व जिल्हाधिकारी, 
३. मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाच्या नियंत्रणाखालील सर्व क्षेत्रिय कार्यालये (संबंधित विभागामार्फत) 
४. संबंधित सेवानिवृत्त कंत्राटी चौकशी अधिकारी 
५. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन ११-ओ) संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र "अ' 


शासन पत्र क्र. विचौअ १६१८/प्र.क्र.४२/११-अ दिनांक १७/०९/२०१८ 
गट-अ व गट-ब अपचारी अधिकारी यांच्या विभागीय चौकशीसाठी इच्छुक सेवानिवृत्त चौकशी अधिकारी यांची सामान्य प्रशासन विभागाकडील 


सामायिक यादी. 
अ.क्र सेवानिवृत जन्म दिनांक । सेवानिवृत्तीचा | सेवानिवृत्त होताना | सेवानिवृत्त अधिकारी यांचा निवासी पत्ता व | कोणत्या विभाग / जिल्हा येथे 
अधिका-यांचे नांव दिनांक धारण केलेले पद व । संपर्क क्रमांक काम करण्याची इच्छा आहे. 
वेतनश्रेणी 
¥ श्री.सो. धो. बनसोडे | ६/१२/१९५६ | 39/92/2098 | उपायुक्त, Tose नं.७, साई अनुसया अपार्टमेंट, सव्हे | नाशिक विभाग 
१५६००-३९१०० नं.७३१/२, कृषि नगर, कॉलेज रोड, (ग्राम विकास विभाग वगळून) 
ग्रेड पे ७६०० नाशिक-४२२००५. मो.क्र.९८३४२५३६३९/ 
९०२८५७०१३३ 
२ | श्रीमती वसुधा प्रकाशा | ४/१०/१९५६ | ३१/१०/२०१४ | सह सचिव, १२, श्वेता अपार्टमेंट, ११४३/बी, ASH  । पुणे विभाग 
परब, ३७४००-६७००० कॉलनी, शिवाजीनगर, पुणे-४११ ०१६. (सा.प्र.वि./नियोजन/ 
ग्रेड पे ८७०० मो.क्र.१२८२२००१०७० समाज कल्याण विभाग 
वगळून.) 
३ _ श्री. ह. पु. जाधव  ।॥१०/०२/१९५२ | १/०३/२०१० । उप सचिव, ध.क्र.आर-२८/५३, म्हाडा कॉलनी, एन-७, | औरंगाबाद / अमरावती विभाग 
१५६००-३९१०० सिडको, औरंगाबाद-४३१ ००३. (सा.प्र.वि.वगळून.) 
ग्रेड पे ७६०० मो.क्र.९८२३१४८९४४ /०२४०-२४८०९४४ 
S| ST. एस. एन.जामोदे १७/०९/१९४८ । ३०/०९/२००६ | सदस्य, महाराष्ट्र सरीता को.ऑ.हौ.सो. ५वा मजला, ब्लॉक | सर्व विभाग 
विक्रीकर नं.२४, वांद्रे (प) dig रेक्लेमेशान, (विक्रीकर, वित्त, नगर विकास 
न्यायाधिकरण, मुंबई  । मुंबई-४०० ०५०. मो.क्र.९८२१७६५६२६  । विभाग वगळून.) 
३७४००-६७००० 
ग्रेड पे ८७०० 
५ | att. विलास २२/०६/१९५६ । ३०/०६/२०१४ | सहसचिव, बी, १०५, राधीका गार्डन, सी.एच.एस. पुणे विभाग 
किसनराव आल्हाट ३७४००-६७००० हिंगणे मळा, ससाणे नगर, हडपसर, (महसूल, वन, सहकार व 
ग्रेड पे ८७०० पुणे-४११ ०२८.मो.क्र. ९८१९७६१२८९ वस्त्रो. व वै.शि. व विधी व न्याय 


विभाग वगळून.) 


६ | at. किशोर चौधरी | ११/०८/१९५७ | ३१/०८/२०१५ | कार्यकारी अभियंता, ३०१,डयुक्स को.औ.हौ.सो.प्लॉट नं.१८, | कोकण विभाग 
(स्था.)१५६००-३९१०० | सेक्टर-४२, नेरुळ (प), (नगर रचना विभाग वगळून) 
ग्रेड पे ७६०० नवी मुंबई-४०० ७०३. 

मो.क्र.८६६८८४२९०६ 
७ | Sil. गणेश शामराव । ३०/०५/१९५९ | ३१/०५/२०१७ | सह सचिव, व्हेलेन्शिया, ओ-१५०४, प्लॉट नं.९, सेक्टर | कोकण विभाग 
सोनावणे ३७४००-६७००० १६ ई रोड पाली, कळंबोली, ता.पनवेळ, | (आदिवासी, कृषि, जलसंपदा, 
ग्रेड पे ७६०० जि.रायगडः वै.शि.व उद्योगउर्जा व 
मो.क्र.८९७६५८९६०७ कामगार विभाग वगळून) 
८ | SMYTH 9/00/9844 । 39/00/2003 | विभागीय व्यवस्थापक, | साई निर्मल को.ऑ.हौ.सो. नेरुळ, सेक्टर | कोकण विभाग 
उत्तमराव घुगे स्वेच्छानिवृत्ती | ३७४००-६७००० २८, (न्य) नवी मुंबई (कृषि व महसूल विभाग 
ग्रेड पे ८७०० मो.क्र.१८९०३६७२९६ /९४०४३७४९७३  । वगळून.) 

९ श्री. भि.क.उसारे १/११/१९५४ । ३०/११/२०१२ | सह सचिव बी, १०१ देवगिरी Sct, मिरमिटा, मुंबई / मराठवाडा विभाग 
३७४००-६७००० नाशिक रोड, औरंगाबाद (वै.शि. वित्त विभाग, उच्च व 
ग्रेड पे ८७०० मो.क्र.२८९२५९०६३०/७५८८५३०५९४ तंत्र शिक्षण, कृषि विभाग 

वगळून.) 

| o श्री. ल.रा. खुपराव ।१६/१०/१९४८ । ३१/१०/२००६ | सह सचिव १०४, सरोज को.ऑ.हौ.सो. रामचंद्र नगर, | मंत्रालय, मुंबई, कोंकण 
१४३००-१८३०० मानपाडा रोड, डोंबिवली (पूवी विभाग (सा.बा.वि., नियोजन, 
ग्रेड पे ८७०० मो.क्र.२९६९६५२५८६ गृहनिर्माण, वित्त विभाग 

वगळून.) 

र्ष q श्री. भा.सु. तायडे । १/७/१९५५  । ३१/७/२०१३ | उपसचिव ७०३, मुलुंड स्काय SY को.ऑ.हौ.सो. कोकण व अमरावती विभाग 
१५६००-३९१०० नवघर बस डेपो जवळ,म्हाडा कॉलनी, (महसूल व वन, वै.शि. 
ग्रेड पे ७६०० मुलूंड (पूर्व, मुंबई.मो.क्र..९८२०१५९३०३ | अल्पसंख्याक विभाग वगळून.) 

१२ | श्री. कुंजिलाल २८/०५/१९५३ | ३१/०५/२०११ | प्रादेशिक सह आयुक्‍त । Ue क्र.१ विग ए, अक्षय नगर, फेज-१, । पुणे विभाग 

रुपचंद शिंगळ १५६००-३९१०० विज्ाल नगर, पिंपळे निलख, पुणे-२७ (पशुसंवर्धन विभाग वगळून.) 
ग्रेड पे ७६०० मो.क्र.२८२३०५९४८९/८८३०६०२२५९ 

१३ | श्री. रामदास १६/२/१९५१ | २८/२/२००९ | अपर जिल्हाधिकारी  । जयवंता, ११६अ, पांडे लेआऊट, खामला, | नागपूर विभाग 

विस्तारी तलांजे (सेवानिवृत्त), नागपूर-४४००२५. मो.क्र.९४२३६१७४६९ / | (महसूल विभाग वगळून.) 


३७४००-६७००० 
ग्रेड पे ८७०० 


०७१२-२२८२६६७ 


१४ | श्री. सदाशिव २/१०/१९५८ | ३१/१०/२०१६ | उप सचिव, ३०२, गायत्री सदन स.गृ.नि.सं.कात्रप, मुंबई / पुणे 
संभाजी बेनके १५६००-३९१०० बदलापूर (पूर्वी ता.अंबरनाथ, (जलसंपदा, सा.बां.वि. 
ग्रेड पे ७६००/- जि.ठाणे-४२१ ५०३.मो. सामाजिक न्याय व वै.शिक्षण 
क्र.९९६७८३८२९९ विभाग वगळून.) 
१५ श्री. प्र.ग.मेस्त्री १९/१/१९५८ | ३१/१/२०१६ | उपसचिव बी-१०, गणेश पार्क, को.ऑ.हौ.सो.लि. । सर्व मंत्रालयीन विभाग, मुंबई / 
१५६००-३९१०० वडवली सेक्ठान, अंबरनाथ (पूर्व) ४२१ उपनगर 
ग्रेड पे ७६०० ५०१. (जलसंपदा, सा.प्र.वि. नियोजन 


मो.क्र.९९६०१९९४१८ 


विभाग वगळून.) 


